परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिका-२०२०/ प्र.क्र.(१२७/२०)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि. २९/०२/२०१६. 
२) शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३ /११/११९/२०१३, 
दि. ०५/०८/२०१७. 
3) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२०/२३२३, दि.१९/१०/२०२०. 


शासन आदेठा -: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये डॉ. सोनवणे इयाम अर्जुन यांची सहयोगी 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक 
सेवा, गट-अ या पदावर शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, अवसरी येथे दोन वर्षांच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. डॉ. सोनवणे यांचा सदर पदावरील 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


२. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता डॉ. सोनवणे यांचे 
प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ ०५ मध्ये नमूद 
दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक 
स्तंभ ०६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नाव व कार्यरत | रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 
क्र संस्था कालावधीत कालावधी पुढे चालू 
घेतलेल्या समाप्तीचा ठेवण्याचा 
र्‌जा दिनांक दिनांक 
ay | २ ३ 8 4 द 
डॉ. सोनवणे इयाम अर्जुन, 
१ सहयोगी प्राध्यापक, दि.०१/०९/२०१७ | ०६ दिवस | दि.०६/०९/२०१९ दि.०७/०९/२०१९ 
यंत्र अभियांत्रिकी,शासकीय (म्य (म.न.) (म.पू.) 
अभियांत्रिकी व संशोधन 
महाविद्यालय,अवसरी 


o% 


संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
उचित कार्यवाही तातडीने करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः परिका-२०२०/ प्र.क्र.(१२७/२०)/तांशि-१ 


४. सदर शासन आदेश,सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ 
आठ, दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०८१५५०१०५६०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 
DN: 1t Of Maharashti Higher and Technical 
ameer Laxman ८८८ lcodet00032 st 
2S. 4a357b0e2247b4328b57f45f509bf1 bfObd20c865128a01 
8421¢354bddc5, 
rialNumber=6ee64cf9b4288 1 125c3715a5db341b5827¢5743c7 28b« 
h e re 85f04bb7 1ff8fc154d6, cn=Sameer Laxman Dhere 
Date: 2021.01.08 15:53:22 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
डॉ. सोनवणे शयाम अर्जुन, सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, अवसरी (संचालक,तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत) 


प्रत, 
संचालक,तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,पुणे. 

प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय,अवसरी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवड नस्ती (तांशि-१). 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


